अधीक्षक अभियंता, ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प मंडळ, 
नांदेड व त्यांच्या अधिपत्याखालील ४ विभाग व 
उपविभाग कार्यालयातील नियत अस्थायी व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना 
दिनांक १/०१/२०१८ ते दिनांक ३०/०९/२०१८ 
पर्यंत चालू ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : मुदतवाढ २०१७/ (१३५/१७) / मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- २३/०५/२०१८. 


पहावे : -१) शासन निर्णय क्र मुदतवाढ २०१७/ (१३५/१७) / मोप्र-२, दिनांक- १४/११/२०१७. 

२) अधीक्षक अभियंता, ऊर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड यांचे पत्र क्र. उपेप्रम/आस्था-१/ 

धा.क्र. ४०२१/१८६३/सहपत्रे, दिनांक- १३/०४/२०१८. 

३) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक-०८/०१/२०१८. 

४) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दिनांक-०५/०३/२०१८. 
प्रस्तावना :- 

अधीक्षक अभियंता, ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड व त्यांच्या अधिपत्याखालील संकल्पचित्र गट, 
४ विभाग व उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४८३ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १०६ पदांना दिनांक ०१/०३/२०१७ ते दिनांक ३१/१२/२०१७ पर्यंत चालू ठेवण्यास वरील 
संदर्भीय क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली होती. 

संदर्भ क्र. २ नुसार ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड व त्यांच्या अधिपत्याखालील संकल्पचित्र गट, 
४ विभाग व उपविभागातील स्थाई ९ पदे, नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४०९ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ८१ पदांना दिनांक ०१/०३/२०१८ ते दिनांक २८/०२/२०१९ पर्यंत चाळू ठेवण्याबाबतचा 
प्रस्ताव आवश्‍यक त्या माहितीसह प्राप्त झाला आहे. 

संदर्भाधिन पत्र क्र. २ नुसार उर्ध्व पैनगंगाप्रकल्प मंडळांतर्गत कार्यरत असलेल्या उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प 
विभाग क्र.४ बाळापुर या विभागाचे पुनर्रचना करण्यात येवून एकूण मंजूर पदे १२४ ऐवजी ५० पदे मंजूर 
करण्यात आल्याने ७४ पदे कमी झालेली आहेत. 

उपरोक्त वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. 3 व ४ येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व 
अस्थायी पदांना दिनांक ३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 


शासन निर्णय :- 

त्यामुळे, आता सोबतच्या परिशिष्ट अ, व ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे ऊर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प मंडळ, 
नांदेड व त्यांच्या अधिपत्याखालील संकल्पचित्र गट, ४ विभाग व उपविभागातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ४०९ पदांना ( उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प विभाग क्रमांक ४ आ.बाळापूर कार्यालयाचे विभागीय पथक 
कार्यालयात पुनर्रचना करण्यात आल्याने मंजूर पद संख्या १२४ वरुन ५० मंजूर करण्यात आलेली असल्याने) 
(परिशिष्ट-अ) प्रमाणे व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ८१ पदांना (परिशिष्ट-ब) प्रमाणे, दिनांक 
०१/०१/२०१८ ते दिनांक ३०/०९/२०१८ पर्यंत चाळू ठेवण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून शासन मंजूरी 
देण्यात येत आहे. 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/ (१३५/१७) / मोप्र-२ 


२) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

३) यासर्व पदांच्या पुढील मुदतीवाढीचा प्रस्ताव विनाविलंब सादर करावेत. 

४) पुढील प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह जे त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत सादर 
करण्यात यावे. 

५) रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावरील कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत चाळू राहतील. 


यावर होणारा खर्च उपरोक्त विभागातील आस्थापनेच्या वेतनाचा खर्च खालील लेखाशीर्षातून 
भागविण्यात यावा :- 
मागणी क्रमांक आय-५, ( नियत अस्थायी आस्थापना ) मुख्य लेखाशिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम 
पाटबंधाऱ्यावरील भांडवली खर्च, co सर्वसाधारण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील 
गुंतवणुका, (०४) (अनिवार्य)- वेतनावरील खर्चासाठी भाग भांडवली अंशदान, (०४) (०५) महाराष्ट्र गोदावरी 
मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय २०४). 
मागणी क्र.आय - ५ ( रुपांतरीत अस्थायी आस्थापना ) - ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधा-यावरील 
भांडवली खर्च, ८० सर्वसाधारण, १९०, सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०२) 
योजनांतर्गत - (०२) (०५) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंडादान (उर्वरित 
महाराष्ट्र) (४७०१ एच ८९९). 
सदर आदेश वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ आ.पु.क., दिनांक 
१०/०२/२०१७ व क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/आ.पु.क., दिनांक ८ जानेवारी, २०१८ व ५ मार्च, २०१८ नुसार 
विभागास प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 
सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१८०५२३१५४१३२८८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Abhay Keshaorao Yedsikar 
A b h a y Ke S h a 0 fa 0 DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Water 
Resources Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
a 2.5.4.20=5724dd2e45895f7c2ab554c8d0b0041f388e5f3974 
Ye d ५ | ka [ 67c¢37bb907e6cc635bd0fd, cn=Abhay Keshaorao Yedsikar 


(अभय येडसीकर) 
सहपत्र : परिशिष्ट अव ब कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत सहपत्रासह - 

१. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 

४. मुख्य अभियंता (जसं, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 

५. मुख्य अभियंता (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 

६. अधीक्षक अभियंता, ऊर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड. 

७. अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड. 

८. कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प विभाग क्र.४/५/६/८, आ.बाळापूर, हदगांव, नांदेड 
९. वित्त विभाग (व्यय-१२),मंत्रालय, मुंबई. 

१०. मोप्र-२ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ११ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/ (१३५/१७) / मोप्र-२ 


परिशिष्ट-अ 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ-२०१७/प्र.क्र.१३५/२०१७/मोप्र-२, दिनांक २३/०५/२०१८ चे सहपत्र. 
दिनांक ०१/०१/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ या कालावधीसाठी नियत अस्थायी पदे. 


अ.क्र र्यालयाचे नांव अ.क्र पदनाम पदांची 
संख्या 

= ae 2 3 Le a 

| o | अधीक्षक अभियंता, ऊर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प मंडळ, | १ | अधीक्षक अभियंता १ 

नांदेड २ | उप अधीक्षक अभियंता १ 

३ | क.अ./शा.अ/स.अ. श्रे.- २ ३ 

४ | मुख्य आरेखक १ 

५ | स.आरेख १ 

६ । अधीक्षक १ 

७ | प्रथम लिपिक १ 

८ | वरिष्ठ लिपिक ४ 

९ । कनिष्ठ लिपिक ४ 

qo | उच्च श्रेणी लघुलेखक १ 

११ | टंकलेखक ३ 

१२ | संगणक १ 

१३ । वाहन चालक १ 

१४ नाइक | १ 

१५ | शिपाई ३ 

१६ | चौकीदार १ 

एकूण | २८ 

| .१ | संकल्पचित्र गट क्र. २, नांदेड q | उपविभा. अभियंता १ 

२ | क.अ./शा.अ/स.अ.श्रे.-- 2 षु 

३ | आरेखक १ 

४ |अनुरखक 1 | 

५ | कनिष्ठ लिपिक २ 

६ | शिपाई १ 

७ | दप्तरी १ 

एकूण | १३ 

विभाग व उपविभाग एकूण | ४१ | 

२.० । कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प १ | कार्यकारी अभियंता १ 

विभाग क्र. ४ आ.बाळापूर २ | उपकार्यकारी अभियंता १ 

उप विभागीय अभियंता षु 

३ | क.अ./शा.अ/स.अ.श्रे.- 2 २० 

४ | विभागीय लेखापाल १ 

५ | अनुरेखक १ 

६ | सहाय्यक आरेख ि्डा 

७ | प्रथम लिपिक १ 

वरिष्ठ लिपिक ४ 

कनिष्ठ लिपिक/ टंकलेखक ८ 

११ | भांडारपाल | 0_| 


पृष्ठ ११ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/ (१३५/१७) / मोप्र-२ 


१२ | सहा.भांडारपाल १ 
१३ | निम्नश्रेणी लघुलेखक [Aor 
१४ | संगणक po 
१५ | वाहन चालक | oo | 
१६ | नाईक १ 
qo | शिपाई ४ 
१८ ।चौकीदारा 171 | २ 
एकूण | Yo 

३.० THN अभियंता, उ.पे.प्र. विभाग क्रं. ५, १ | कार्यकारी अभियंता १ 
हदगांव. २ | उपकार्यकारी अभियंता १ 
३ | शाखा अभियंता ४ 
४ | विभागीय लेखापाल १ 
५ | प्रथम लिपिक १ 
६ | भांडारपाल १ 
७ | सहाय्यक भांडारपाल १ 
आरेखक 1 | १ 

Q | सहाय्यक आरेखक १ 
१० | वरीष्ठ लिपिक षु 
११ | निम्न श्रेणी लघुलेखक १ 
१२ | कनिष्ठ लिपिक ४ 
१३ [टंकलेखक 11 | ३ 
१४ | संगणक १ 
१५ | वाहन चालक १ 
१६ | नाईक १ 
qo | शिपाई 4 
१८ ।चौकीदारा  7_| १ 
एकूण | ३४ 

३.१ उ.पे.प्र., उ. वि. क्र.१३, हदगांव. q | उ.वि.अ./अधि. q 
२ | शाखा अभियंता ४ 
३ |e  17ए1____ १ 
४ | स्था. अभि. सहाय्यक ४ 
५ । वरिष्ठ लिपिक १ 
६ | कनिष्ठलिपिक २ 
७ | टंकलेखक १ 
वाहन चाळक १ 
शिपाई २ 

१० ।चौकीदारा  7_| १ 
एकूण | १८ 

३.२ । उ.पे.प्र., उ. वि. क्र.२६, हदगांव. १ । उ.वि.अ./अधि. १ 
२ | शाखा अभियंता ४ 
३ | वरिष्ठ लिपिक १ 
४ | अनुरेखक १ 
५ | स्था. अभि. सहाय्यक ४ 


पृष्ठ ११ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/ (१३५/१७) / मोप्र-२ 


६ । कनिष्ठ लिपिक २ 
७ टंकलेखक || १ 
८ | वाहनचालक १ 
९ [Re 71 |र्‍र्‍ 
qo | चौकीदार q 
एकूण | १८ 

३.३ | उ.पे.प्र. , उ. वि. क्र.२७, हदगांव. q | उ.वि.अ./अधि. q 
२ | शाखा अभियंता ४ 
३ | वरिष्ठ लिपिक १ 
8 | अनुरेखक q 
4 | स्था. अभि. सहाय्यक ४ 
६ | कनिष्ठ लिपिक २ 
७ | टंकलेखक १ 
वाहन चालक १ 
शिपाई २ 

१० papers q 
एकूण | १८ 

३.४ उ.पे.प्र. , उ. वि. क्र.३८, ढाणकी. १ | उप विभागीय अभियंता, q 
2 | शाखा अभियंता ४ 
3 | वरिष्ठ लिपीक १ 
४ । स्था. अभि. सहाय्यक ४ 
५ | अनुरेखक १ 
६ । कनिष्ठ लिपीक २ 
७ | टंकलेखक १ 
वाहन चालक १ 
‘Brg | Re 

१० | चौकीदार १ 
एकूण | १८ 

३.५ माजलगांव कालवा उप विभाग क्र.५६, हदगांव. १ । उप विभागीय अभियंता, १ 
२ | शाखा अभियंता ४ 
3 | वरिष्ठ लिपीक १ 
४ | स्था. अभि. सहाय्यक ४ 
षु अनुरेखक॒ 11 | १ 
६ । कनिष्ठ लिपीक २ 
७ टंकलेखक 1 | १ 
वाहन चालक १ 
‘Arg | eR 

१० | चौकीदार १ 
एकूण| १८ 

विभाग व उपविभाग मिळून एकूण | १२४ 

४.० र्य. अभियंता, उ.पे. प्र. विभाग क्र.६, नां q | कार्यकारी अभियंता १ 
२ | उपकार्यकारी अभियंता १ 
क.अ./शा.अ/स.अ.श्रे.- २ ४ 


पृष्ठ ११ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/ (१३५/१७) / मोप्र-२ 


४ | विभागीय लेखापाल १ 
षु आरेखक 1 | q 
६ | सहाय्यक आरेखक १ 
७ । प्रथम लिपिक १ 
वरिष्ठ लिपिक षु 

९ | कनिष्ठ लिपिक ४ 
१० टंकलेखक 1 | ३ 
११ | भांडारपाल १ 
१२ | सहा.भांडारपाल १ 
१३ | निम्नश्रेणी लघुलेखक १ 
१४ | संगणक १ 
१५ । वाहन चालक १ 
१६ | नाईक १ 
१७ Rae 1171 | 4 
१८ | चौकीदार १ 
एकूण | ३४ 

| .१ । उ. वि. अ., उ.पे.प्र. उ. वि. क्र. २१, उमरी १ | उप विभागीय अभियंता १ 
2 | क.अ./झा.अ/स.अ.््रे.- २ ४ 
३3 | अनुरेखक १ 
४ | स्था. अभि. सहाय्यक ४ 
५ | वरिष्ठ लिपिक १ 
६ | कनिष्ठलिपिक २ 
७ टंकलेखक 11 | १ 
वाहन चालक १ 
शिपाई २ 

१० ।चौकीदारा  7_| १ 
एकूण | १८ 

४.२ । उ. वि. अ., उ.पे.प्र. उ. वि. क्र.३३, Fare १ | उप विभा. अभियंता १ 
२ | क.अ./झा.अ/स.अश्रे.- 2 ४ 
३ |अनुरेखक 171 | १ 
४ | स्था. अभि. सहाय्यक ४ 
५ । वरिष्ठ लिपिक १ 
६ | कनिष्ठलिपिक २ 
७ | टंकलेखक १ 
वाहन चालक १ 
शिपाई २ 

१० ।चौकीदारा 171 | १ 
एकूण | १८ 

४.३ । उ. वि. अ., उ.पे.प्र. सं.चि.ग.क्र. १, नांदेड १ । उप विभा. अभियंता १ 
२ | क.अ./झा.अ/स.अश्रे.- 2 षु 
३ | वरिष्ठ लिपिक १ 
४ । कनिष्ठ लिपिक १ 
षु टंकलेखक 11 | १ 


पृष्ठ ११ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/ (१३५/१७) / मोप्र-२ 


६ | चौकीदार १ 

एकूण |_१०_ | 

| .४ । उ. वि. अ., उ.पे. प्र., सं.चि.ग.क्र. ३, नां १ ।उप विभा. अभियंता १ 
2 | क.अ./झा.अ/स.अ.श्रे.-२ qo 

3. | अनुरेखक २ 

४ । कनिष्ठ लिपिक २ 

५ | टंकलेखक १ 

६ | शिपाई १ 

एकूण rom 

विभाग व उपविभाग मिळून VHT] ९७ 

4.0 र्य. अभियंता, उ. पे. प्र., वि.क्र.८, नां q | कार्यकारी अभियंता १ 
२ | उपकार्यकारी अभियंता १ 

३ | क.अ./झा.अ/स.अ.श्रे.-२ ४ 

४ | विभागीय लेखापाल १ 

५ | आरेखक १ 

६ | सहाय्यक आरेख १ 

७ | प्रथम लिपिक १ 

८ | वरिष्ठ लिपिक षु 

९ । कनिष्ठ लिपिक ४ 

१० | टंकलेखक ३ 

११ | भांडारपाल १ 

१२ | सहा.भांडारपाल १ 

१३ | निम्नश्रेणी लघुलेखक १ 

१४ | संगणक १ 

१५ | वाहन चालक १ 

१६ | नाईक १ 

qo | Brats 4 

१८ Paes q 

एकूण| ३४ 

५.१ | उ.पे.प्र. उप विभाग, क्र. १ नांदेड (या उप q | उप विभागीय अभियंता १--० 
विभागात (स्थायी ९ पदे व नि.अ.आ. ९ पदे २ | क.अ./शा.अ/स.अ.श्रे.-- 2 ३--१ 
एकूण₹१८ ) ३ ARP 11 | १ 
४ । वरिष्ठलिपिक १--० 

५ | कनिष्ठ लिपिक १--१ 

& cesses q 

७ | स्था. अभि. सहाय्यक ४ 

वाहन चालक १ 

शिपाई २--० 

qo | चौकीदार १--० 

एकूण | ९--९ 

५.२ | उ.पे.प्र.,उप विभाग., क्र. १९ मुदखेड १ | ou far. अभियंता q 
२ | क.अ./झा.अ/स.अ.श्रे.-२ ४ 

अनुरेखक १ 


पृष्ठ ११ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/ (१३५/१७) / मोप्र-२ 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


स्था. अभि. सहाय्यक 


वाहन चालक 


शिपाई 


।चौकीदारा  7_| 


OO} A} ०] CK} -O} A] -O 


एकूण 


ae) 
“ 


4.3 


उ.पे.प्र. उप विभाग., क्र. ४२ नां 


उप विभा. अभियंता 


क.अ./झा.अ/स.अ.श्रे.- २ 


ARP 111 | 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक || 


स्था. अभि. सहाय्यक 


वाहन चालक 


शिपाई 


।चौकीदारा 171 | 


स्की, A] O|] CK} लये क. O|] चि -o0 


एकूण 


ae) 
“ 


५.४ 


उ.पे.प्र.उप विभाग., क्र. ४३ नांदेड 


उप विभा. अभियंता 


क.अ./झा.अ/स.अ.श्रे.- २ 


अनुरेखक 


वरिष्ठ लिपिक 


कनिष्ठ लिपिक 


टंकलेखक 


स्था. अभि. सहाय्यक 


वाहन चालक 


Rr 1711 | 


१० 


चौकीदार 


ने. A] जळ कळ. कॉ. A] OO} O|] CK} -0 


एकूण 


विभाग व उपविभाग मिळून एकूण 


उर्ध्व पेनगंगा अंतर्गत एकुण नियत अस्थायी पदे 


पृष्ठ ११ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/ (१३५/१७) / मोप्र-२ 


प्रपत्र-ब 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ/२०१७/प्र.क्र.१३५/२०१७/मोप्र-२, दिनांक २३/०५/२०१८ चे सहपत्र. 


दिनांक ०१/०१/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ या कालावधीसाठी रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे. 
कार्यालयाचे नाव : उर्ध्व पेनगंगा प्रकल्प मंडळ, नांदेड 


अ. क्र. कर्मचा-याचे नांव पदनाम पद संख्या | सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
aa २ ३ | 8 4 
q | मुकिंदा शेकोजी चिकणे वाहन चालक १ ३१/०७/२०१९ 
२ | स.जावेदअली फिरासतअली वाहन चालक १ ३०/०६/२०२० 
३ | पंजाब मोतीराम मुनेश्वर वाहन चालक १ ३०/०६/२०२० 
४ | अशोकसोपान उघडे वाहन चालक १ ३१/०७/२०२० 
५ | वसंत किशुन कांबळे वाहन चालक १ ३०/०६/२०२१ 
६ | देविदास वामण ढवळे वाहन चालक १ ३१/०५/२०२२ 
७ पान संपतराव बूधवंत वाहन चाळक १ 30/08/2023 
८ | सोपान प्रल्हाद चव्हाण वाहन चालक १ ३१/०१/२०२१ 
एकूण वाहन चालक ८ 
९ । रणजितसिंग भिमसिंग राजपूत कारकून १ ३१/०५/२०१९ 
१० | सुधीर यशवंत पोटे कारकुन १ ३१/०८/२०१९ 
११ | विजय गोपीनाथ र्ण कारकून १ ३०/११/२०१९ 
१२ | सूभाष विठ्ठल काळबांडे कारकून १ ३०/०४/२०२० 
१३ OST नारायण देवराये कारकून १ ३०/०६/२०२० 
१४ | काशीनाथ तुकाराम माने कारकून १ ३०/०६/२०२१ 
१५७ | गजानन हरीहरराव घन कारकून १ ३१/०७/२०२१ 
१६ | किशोर अनंतराव कुलकर्णी कारकून १ ३०/०९/२०२४ 
१७ | पुरभाजी तुकाराम शिंदे कारकून १ ३०/०६/२०२८ 
एकूण कारकून ९ 
१८ । नंदकिशोर अवधुतराव सूर्यवंशी हजेरी लिपीक १ ३१/०८/२०२१ 
एकूण हजेरी लिपीक fete | 
१९ | मोतीराम भिवाजी सावंत ऑपरेटर १ ३१/०५/२०१८ 
२० । उत्तम भिमराव सुर्यवंशी ऑपरेटर १ ३१/०३/२०२० 
२१ | शंकर सटवा लोहबंदे 0 q 39/04/2024 
एकूण ऑपरेटर ३ 
२२ | शो. मुक्रम शो. मुस्तफा पंप ऑप १ ३०/०६/२०१९ 
एकूण पंप ऑपरेटर Lf 
२३ | नारायण व्यंकट स्वामी जोडारी १ ३०/०९/२०१८ 
एकूणजोडारी| १ | 
२४ ।म. १ ३०/०४/२०२२ 


पृष्ठ ११ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/ (१३५/१७) / मोप्र-२ 


२५ | राम चिंतामणराव रेणगुटंवार अनुरेखक १ ३१/०३/२०१८ 
एकूण अनुरेखक 
२६ | शोख हकीम शेख याकूब यांत्रिकी १ ३१/०७/२०२२ 
एकूणयांत्रिकी| १ | 
एकूण वर्ग ३ कर्मचारी| २६ 
२७ | मारोती तानाजी वढणे मुकादम १ ३०/०४/२०१८ 
२८ | सुभाष काशीगिरी गीरी मुकादम १ ३१/०५/२०१९ 
२९ | चंद्रकांत नेमीनाथ घोडके मुकादम १ ३०/०६/२०१८ 
३० _ | FARIA सालारखा पठाण मुकादम १ ३०/०६/२०१८ 
३१ | शांकर यादव कुबडे मुकादम १ ३०/०६/२०१८ 
३२ | भुजंगा सोनबा चिंचाळकर मुकादम १ ३१/०१/२०१९ 
३३ | श्यामराव राणबा जाधव मुकादम १ ३१/०५/२०१९ 
३४ | पुंडलीक कोंडबा निनाळे मुकादम १ ३०/०६/२०२० 
३५ | साहेबराव निवृत्ती हौसारे मुकादम १ ३०/०६/२०२० 
३६ | सोमनाथ गंगाधर अर्धापूर मुकादम १ ३१/०१/२०२१ 
३७ द्र व्यंकटराव जोशी मुकादम १ ३१/०३/२०२१ 
३८ | पांडुरंग जळबा ठोके मुकादम १ ३१/०५/२०२२ 
३९ । रामा नागोबा डुबुकवाड मुकादम १ ३०/०६/२०२२ 
४० | मारोती व्यंकटी निकम मुकादम १ ३०/०६/२०२२ 
४१ | पांडूरंग साधोजी गोवंदे मुकादम १ २८/०२/२०२३ 
एकूण मुकादम | a 
४२ | नरसिंग व्यंकोबा मोकनपल्ले चौकीदार १ ३१/०७/२०१८ 
४३ | जंयत नानाराव दळवे चौकीदार १ ३१/०७/२०१८ 
४४ मल्ली शंकरअप्पा मुळे | चौकीदार १ ३०/०६/२०२० 
४५ | नारायण सोनाजी चौधरी चौकीदार १ ३१/०७/२०२० 
४६ | रमेश कुंडलीक डो | चौकीदार १ ३०/०६/२०२१ 
४७ | शेख समंदर शेख मस्तान चौकीदार १ ३१/०१/२०२२ 
४८ | शो.शब्बीर शो. अमीर | aera q 39/04/2022 
४९ | बालाजी RATS चव्हाण चौकीदार १ ३०/०६/२०२२ 
yo | बाबु दिंगाबंर पांचाळ चौकीदार १ ३०/०६/२०२२ 
५१ | बाजीराव गोमाजी मेंडवे चौकीदार १ ३१/०८/२०२२ 
५२ | सुभाष संभाजी बोंढारे चौकीदार १ ३१/०१/२०२३ 
५३ | व्यंकट शंकर जाधव चौकीदार १ ३१/०१/२०२४ 
एकूण चौकी १२ 
५४ | लक्ष्मण नागोजी राजुरे स्वच्छक १ ३१/०३/२०१८ 
५५ | रमेश भगवंतराव सहारे स्वच्छक १ ३१/०५/२०२० 


पृष्ठ ११ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०१७/ (१३५/१७) / मोप्र-२ 


५६ | गजानन सिघ्दोजी डुडुळे स्वच्छक १ ३०/०९/२०२० 

५ बराव नारायणराव गडदे स्वच्छक १ ३०/०४/२०२१ 

५८ | शेख शमशुद्दीन बाबामियॉ स्वच्छक १ ३०/०४/२०२१ 

५९ .प्रभाबाई सदालाल धारु स्वच्छक १ ३१/१०/२०२२ 

६० । माधव मरीबा लोहबंदे स्वच्छक १ ३१/१२/२०२२ 

६१ । देवेंद्र किशनराव दिक्षीत स्वच्छक १ २८/०२/२०२३ 

६२ | चंद्रकांत तुळशीराम सूर्यवंशी स्वच्छक १ ३०/०६/२०१९ 

६३ | a1. ag a. काळु स्वच्छक १ ३०/०६/२०२४ 

६४ | प्रकाश शेखर चव्हाण स्वच्छक १ ३०/११/२०२६ 

६५ । दत्ता कामाजी कंधारे स्वच्छक १ ३०/११/२०२६ 

६६ | सय्यद इब्राहिम सय्यद अमीन स्वच्छक १ ३१/०७/२०२७ 
एकूण स्वच्छक | १३ 

६७ | दिलीप भाऊराव खंदारे मजुर १ ३१/१२/२०१८ 

६८ | दिलीप दत्तात्रय वं मजूर १ २८/०२/२०२१ 

६९ | सखाराम जयराम चव्हाण मजूर १ ३१/०३/२०२१ 

७० खा SAAT पठाण मजुर १ ३१/१२/२०२६ 

७१ | रघुनाथ नामदेव सोनटक्के मजुर १ ३१/०५/२०२८ 

७२ | सुधीर गणपतराव वाघमारे मजूर १ ३१/०७/२०१८ 
एकूण मजूर & 

७३ | विलास बाबुराव मूधळ पंप परिचर १ ३१/०७/२०१८ 

७४ .मुनीर शो. अहमद पंप परिचर १ ३१/०१/२०२९ 
एकूण पंप परिचर २ 

७५ । श्रीमती करिमोन्नीसा अल्ली शोख अली फाई कामगार १ ३१/०८/२०१८ 
एकूण सफाई कामगार १ | 

७६ । सखाराम पिराजी इंगोले स्वयंपाकी १ ३१/०७/२०१९ 

७७ नामदेवनागोबाडहाळे | देव नागोबा डहाळे स्वयंपाको १ ३०/०६/२०२० 
एकूण स्वयंपाकी २ 

७८ | अशोक नामदेव जगताप सहा.विजतंत्री १ ३१/०५/२०२० 
एकूण सहा.विजतंत्री शिण 

७९ | केसरखान अहमदखान सहा.तारतंत्री १ २८/०२/२०२१ 
एकूण सहा.तारतंत्री कि व्य 

८० | माणिक संभाजी खाडे सहाय्यक जोडारी १ ३०/०६/२०२२ 
एकूण सहाय्यक जोडारी lf; तका 

८१ | दामोधर पांडूरंग रत्नपारखी माळी १ ३०/११/२०२४ 
एकूण माळी १ 
एकूण वर्ग -४ कर्मचारी | ५५ 
एकूण रुपांतरीत अस्थायी पदे | ८१ 


पृष्ठ ११ पैकी ११ 


